जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१७ ते 
३१.१२.२०१७ या कालावधीत नियुक्‍त झालेल्या 
कर्मचारी यांची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठतासुची. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक- ज्येष्ठता/प्र.क्र.१५७/२०१९/आ(तांत्रिक) 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- ०६ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 


शासन परिपत्रक :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयातील सूचनांनुसार ज्येष्ठतासूची 
प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार दि.०१.०१.२०१७ ते 
दि. ३१.१२.२०१७ या कालावधीत नियुक्‍त झालेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची सोबतच्या 
परिशिष्टाप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सर्व परिमंडळ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ही तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायकांच्या निदर्शनास आणावी. 
३. सदर जेष्ठतासुची, त्यात नमूद स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांचे सदरहू ज्येष्ठतासूचीतील 
स्थान निश्चित करण्यापुरती (ज्येष्ठताक्रमांकापुरतीच) मर्यादित राहील. 
४. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही चुका/ त्रुटी आढळून आल्यास किंवा काही आक्षेप असल्यास 
त्याबाबत हे परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत शासनाकडे योग्य 
मार्गाने तसेच आवऱ्यक त्या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रतीसह लेखी स्वरुपात कळवावे. विहीत 
वेळेत व विहीत मार्गाने प्राप्त न झालेले आक्षेप विचारात घेण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद 
घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठता/प्र.क्र.१५७/२०१९/आ[(तांत्रिक) 


षु . 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०७१५२९१४१९२७ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vilas 


V | | as Mahadeorao Rajurkar 


DN: CN = Vilas Mahadeorao 


M ah ad eorao Rajurkar, C = IN, S = Maharashtra, 


O = Government of Maharashtra, 
Rajurkar Ga te oa one Oe 
(वि. म. राजुरकर) 
अवर सचिव (आस्था), महाराष्ट्र शासन. 


अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, मुंबई परिमंडळ, ठाणे. 
अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, कोयना बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर 
परिमंडळ, सातारा 

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, पाटबंधारे संशोधन व विकास 
संचालनालय, पुणे 

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना (दरवाजे), 
नाशिक 

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, औरंगाबाद परिमंडळ, 
औरंगाबाद 

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, नागपूर परिमंडळ नागपूर. 
अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, अमरावती परिमंडळ, 
अमरावती. 

आस्था (तांत्रिक) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ज्येष्ठता कर्मचा-याचे नाव जन्म तारीख 
क्रमांक मार्ग संवर्गात ज्या संवर्गात 


ein! गायकवाड लक्ष्मण व्यंकट | ०१/०६/१ 
Fil ४४ पाटील रमेश चावदास | ०१/०६/१ 


vf ४ राऊत मुरलीधर वामनराव | ०८/०६/१ 


अ.रु.राजुरकर ०९/०१/१ 


जवा 


पांचाळ नरसिह ०१/०७/१ 
सत्यनारायण 


a ee पाटील बालाजी रघुनाथ | २०/०२/१ 


०८/१०/१९८९ 


जात प्रवर्ग स्थाअस 
j ज्या | चा प्रकार 
पदावरून । (नियत/ दिनांक । समावेशनाचा 
/समावेशन) | आले ते पद | रुपांतरीत/ /नियुक्‍तीचा 
कार्यव्ययी) दिनांक 


समावेशन रु.अ.आ. | ०२/११/१९८६ | ०४/०३/२०१७ | ०४/०३/२०१ 

| त्त 
खुला समावेशन हजेरी रु.अ.आ. | ०१/०८/१९८८ | ०४/०३/२०१७ | ०४/०३/२०१ 
ot free ot eee ee 


es 


(al — 


SE [कज्जा 
=a 


ee ek शिंगे ee 


Rai a 


व्यावसायिक 

परीक्षा उत्तीर्ण 
केल्याचा 
दिनांक 


३१/०५/२०२० 


०१/०६/१९७१ सरळसेवा नि.अ.आ. ०५/०७/२०१२ | ०१.१२.२०१७ । ३१/०५/२०२९ 
१-०५-२०१६ 


nul ~ f L 7 


परिमंडलात दि.०१-१२- 
२०१७ रोजी रुजु. 


परिमंडळात दि.२६-१२- 
२०१७ रोजी रुजू 


